संचालनालयाच्या अधिनस्त संस्थामधील 
अधिष्ठाता यांना शासकीय कामकाजासाठी 
चारचाकी वाहन भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन 
घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०९२४/प्र.क्र.३६८/प्रशा-२ 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : २३ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक 

१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : भाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दिनांक २८.०७.२०२०. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शापसे-३४२२/प्र.क्र.9८/का.३१, दिनांक 
०१.०६.२०२३. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष यांचे पत्र क्र. डीएमईआर-२२०११/४१४/२०२४- 
प्रोक१/१२२४६, दिनांक ०७.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये संचालनालयाच्या अधिनस्त ४ संस्थामधील अधिष्ठाता यांना शासकीय 
कामकाजासाठी चारचाकी वाहन भाडेतत्वावर घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त, 
वैद्यकीय शिक्षण व आयुष, मुंबई यांनी शासनास सादर केला आहे. 

सदर संस्थांकडे कार्यालयीन कामकाजाकरीता वाहने उपलब्ध नाही. यास्तव सदर संस्थामधील 
अधिष्ठाता यांना त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता चारचाकी वाहन भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन 
घेण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालनालयाच्या अधिनस्त खाळील नमुद ४ संस्थामधील अधिष्ठाता यांना दैनंदिन शासकीय 
कामकाजाकरीता संदर्भ क्र. ४ वरील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०१.०६.२०२३ अन्वये 
निश्चित पुरवठादार संस्थांच्या पॅनलमधीळ एका पुरवठादार संस्थेकडून सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
“विवरणपत्र-अ” मधील अनु क्र. १ व २ मध्ये नमुद वाहनांपैकी कोणतेही एक वाहन निश्चित करण्यात 
आलेल्या दरसूचीनुसार भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या रुपये ६,३६,०००/- 
(करांशिवाय) एवढ्या वार्षिक खर्चास तसेच त्यावरील अनुज्ञेय कर अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


AN 
~~ 


= 


o~ 
a 
ma 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०९२४/प्र.क्र.३६८/प्रशा-२, दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२४. 


क्र. संस्थेचे नाव 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वाशिम. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा. 


०८ | "० | a] 0] @ 


२. सदर वाहनांच्या भाड्यापोटी येणारा वार्षीक खर्च संबंधित संस्थांच्या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्षात 
(१३) कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग 
पहिला, उप विभाग दोन, अनुक्रमांक-१३, नियम क्र. ६० व ६१ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
वित्तीय अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१३१९५०४५१३ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 


JOGDAND 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d0 
7¢625c¢3417378f97d493a8a277faa29f6545 
9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C1D08CFDEE92DA209D709 


F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FED 
J A N 03DCF793D3, cn=MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वाशिम. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती (प्रशा-२). 


Cc AW A -5 


o~ 
a 
. 


one ७७ ™&M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


